१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार Non-Million 
Plus Cities अंतर्गत सन २०२२-२०२३ वर्षातील पिण्याचे पाणी 
(पावसाच्या पाण्याची साठवण व पुर्नवापरासह) व घनकचरा पाण्याची साठवण व पुर्नवापरासह) व घनकचरा 
व्यवस्थापन (a) drinking water (including rainwater 
harvesting and_ recycling) and (b) Solid Waste 
Management साठी बधनकारक (Tied) अनुदानाचा दुसरा हप्ता साठी बंधनकारक (160) अनुदानाचा दुसरा हप्ता 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/प्र.क्र.६९/ नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ जून, २०२३ 
वाचा :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, दि.२८.१०.२०२०. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No.24/2023-24) क्रमांक FI4(03)/FC-XV/FCD/ २०२०-२५, 
दिनांक २९.०५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

२०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षासाठी १५ वा वित्त आयोग गठीत झालेला असुन वाचा क्र.२ येथील 
दिनांक २९.०५.२०२३ च्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Non-Million Plus Cities गटातील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता रु. २८६.५० कोटी इतक्या सन २०२२-२३ वर्षाच्या पिण्याचे पाणी 

(पावसाच्या पाण्याची साठवण व पुर्नवापरासह) व घनकचरा व्यवस्थापन (a) drinking water (including 
rainwater harvesting and recycling) and (b) Solid Waste Management साठी बंधनकारक (Tied) 
अनुदानाचा दुसरा हप्ता प्राप्त झालेला असुन सदर अनुदान राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.२ येथील आदेशान्वये 
मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२२-२०२३ वर्षाच्या पिण्याचे पाणी (पावसाच्या पाण्याची साठवण व 
पुर्नवापरासह) व घनकचरा व्यवस्थापन घनकचरा व्यवस्थापन (a) drinking water (including rainwater harvesting and 
recycling) and (b) Solid Waste Management साठी बंधनकारक (Tied) अनुदानाचा दुसरा हप्ता रु. 
२८६.५० कोटी Non-Million Plus Cities गटातील सर्व पात्र “ड” वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व 
नगर पंचायतींना तसेच कटक मंडळांना |) लोकसंख्या ॥) क्षेत्रफळ या निकषा आधारे सोबतच्या परिशिष्टात 
दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर रु. २८६.५० कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्‍शाची रक्‍कम PEMS प्रणालीमार्फत तात्काळ वितरित 
करण्यात यावी. 


३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या 


घनकचरा व्यवस्थापन (a) drinking water 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


(Tied) अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर अनुदानातून खर्च करताना 
शासन निर्गमित aro अज्ञा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे 
बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२२-२०२३ वर्षाचा |॥१०1-॥॥॥०॥) Plus Cities 
गटाकरिता प्राप्त झालेला वर्षाच्या पिण्याचे पाणी (पावसाच्या पाण्याची साठवण व पुर्नवापरासह) व घनकचरा 
व्यवस्थापन (a) drinking water (including rainwater harvesting and recycling) and (00) Solid Waste 
Management साठी बंधनकारक (Tied) अनुदानाचा दुसरा हप्ता वर नमुद केल्याप्रमाणे “s” वर्ग 
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांना तसेच कटक मंडळांना वितरीत करण्यांत येत असून 
सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ०५, इतर नगर विकास योजना,१९१,नागरी 
स्थानिक संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ ॥३१४) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२०२४ या चालू वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध 
असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 
५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र.१७/विआक, दिनांक ०१ जून, २०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०११९४२३२६५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT DALVI 


MAHENDRA पा Sovemmenror "°°" 
PARBATDALVI ies णा 
(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
) महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 

१०) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित कटकमंडळे 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३) कक्ष अधिकारी (विआक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
१५) प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई 
१६) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएफसी-२०२३/प्र.क्र.६९/नवि-४ , दिनांक ०१ जून, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट. 


कवक ते लोकसंख्या व 
— जिल्ह म.न.पा. / न.पा. / न.पं./कटक मंडळाचे क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
ने (पूर्णांकात रुपये) 
a | ठाणे भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका ८,५०,०८,१८० 
२ ठाणे उल्हासनगर महानगरपालिका ६,०४, २४,७०८ 
३ ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद ३,१३,३६,८५६ 
४ ठाणे बदलापूर नगरपरिषद २,१८,७७,९७७ 
षु ठाणे शहापूर नगरपंचायत १५,८७,५५८ 
६ ठाणे मुरबाड नगरपंचायत २८,२१,९१७ 
9 पालघर जव्हार नगरपरिषद १५,४६,९६७ 
८ पालघर डहाणू नगरपरिषद ६५,८०,४३० 
९ पालघर पालघर नगरपरिषद 9,03,49,433 
| 90 | ० पालघर विक्रमगड नगरपंचायत १३,९७,५८४ 
प्शिँ १ पालघर तलासरी नगरपंचायत २९,१९,८९१ 
१२ पालघर वाडा नगरपंचायत २३,५५,४४७ 
१३ पालघर मोखाडा नगरपंचायत १९,६८,९९९ 
१४ रायगड पनवेल महानगरपालिका ६,४१,८४,७५५ 
१५ रायगड खोपोली नगरपरिषद ९४,६०,११९ 
१६ रायगड अलिबाग नगरपरिषद २५,२०,१२१ 
१७ रायगड महाड नगरपरिषद ३४,०२, २६७ 
१८ रायगड पेण नगरपरिषद ४८,२०,९४३ 
१९ रायगड रोहा नगरपरिषद २५,२९,२७५ 
२० रायगड उरण नगरपरिषद ३६,८५,६३३ 
२१ रायगड मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद १५,६७,४८५ 
२२ रायगड श्रीवर्धन नगरपरिषद १९,३०,०८६ 
२३ रायगड माथेरान नगरपरिषद ७, ६७,५०० 
२४ रायगड कर्जत नगरपरिषद ३७,७१,३०२ 
२५ रायगड म्हसळा नगरपंचायत १४,२५,२५८ 
२६ रायगड तळा नगरपंचायत १३,३८,१२४ 
२७ रायगड पोलादपूर नगरपंचायत ८,२३,८०३ 
२८ रायगड माणगांव नगरपंचायत २७, १०,३७२ 
२९ रायगड खालापूर नगरपंचायत ११,१४,२३२ 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


३० रायगड पाली नगरपंचायत १५,५५,०५६ 
३१ रत्नागिरी रत्नागिरी नगरपरिषद ९३,९२,१३३ 
३२ रत्नागिरी चिपळूण नगरपरिषद ७०, ३९,२११ 
३३ रत्नागिरी खेड नगरपरिषद २१,११,४४५ 
३४ रत्नागिरी राजापूर नगरपरिषद १३,६६,९५३ 
३५ रत्नागिरी दापोली नगरपंचायत २०,१६,०३७ 
३६ रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत १७,५१,६३४ 
३७ रत्नागिरी देवरूख नगरपंचायत २२,२४,६५१ 
३८ रत्नागिरी लांजा नगरपंचायत ३३, ६४,९९२ 
३९ रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत ६,५५,५२० 
४० सिंधुदूर्ग सावंतवाडी नगरपरिषद ३०,५७,९२९ 
४१ सिंधुदूर्ग वेंगुर्ला नगरपरिषद १९,११,२३१ 
४२ सिंधुदूर्ग मालवण नगरपरिषद २४,२३,८९४ 
४३ सिंधुदूर्ग कणकवली नगरपंचायत २२,३१,८९९ 
४४ सिंधुदूर्ग वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत ४,७५,४४५ 
४५ सिंधुदूर्ग कसई दोडामार्ग नगरपंचायत ८,४८,५४४ 
४६ सिंधुदुर्ग कुडाळ नगरपंचायत २०,५१,४८८ 
४७ सिंधुदुर्ग देवगड-जामसंडे नगरपंचायत २८,४९,६१३ 
४८ नाशिक मालेगांव महानगरपालिका ५,७८,९४,१६८ 
४९ नाशिक मनमाड नगरपरिषद १,०४, ६६,८१९ 
५० नाशिक इगतपूरी नगरपरिषद ४६, ६०,४९० 
५१ नाशिक नांदगांव नगरपरिषद २९,३०,११९ 
42 नाशिक सिन्नर नगरपरिषद ९४,४६,९२६ 
43 नाशिक येवळा नगरपरिषद ६३,४१,३२३६ 
Gv नाशिक त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद १४,९३,२८८ 
GY नाशिक सटाणा नगरपरिषद ५४,७४,७३२ 
५६ नाशिक निफाड नगरपंचायत २७,५७,५२४ 
49 नाशिक कळवण नगरपंचायत २७,२५,६४५ 
ष्ट नाशिक देवळा नगरपंचायत १९,२३,०८६ 
५९ नाशिक पेठ नगरपंचायत १२,१७,८४९ 
६० नाशिक सुरगणा नगरपंचायत ८,६२,६३३ 
६१ नाशिक चांदवड नगरपंचायत ४२,०६,२४७ 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


६२ नाशिक दिंडोरी नगरपंचायत २८,१७,११६ 
६३ नाशिक भगुर नगररिषद १४,८६,८९१ 
६४ नाशिक देवराळी कटकमंडळ ७८,१०,२७३ 
६५ नाशिक ओझर नगरपरिषद ७८,९१,२८४ 
६६ अहमदनगर । अहमदनगर महानगरपालिका ४,३५,६०,४७६ 
६७ अहमदनगर श्रीरामपूर नगरपरिषद १,०८,८९,०२१ 
६८ अहमदनगर  । संगमनेर नगरपरिषद ८३,५५,३६६ 
६९ अहमदनगर =| कोपरगांव नगरपरिषद ८०,९५,०१९ 
७० अहमदनगर = | राहुरी नगरपरिषद ६०,४६,०१७ 
७१ अहमदनगर  । राहाता पिंपळस नगरपरिषद ३४,०८,४४४ 
७२ अहमदनगर श्रीगोंदा नगरपरिषद ६६,१०,२१८ 
७३ अहमदनगर = | देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद ५१,६४,००८ 
७४ अहमदनगर = | पाथर्डी नगरपरिषद ४३,७१,२७६ 
७५ अहमदनगर =| नेवासा नगरपरिषद ३८,८७,६१५ 
७६ अहमदनगर  । शिर्डी नगरपंचायत ४७,०९,६६५ 
७७ अहमदनगर =| जामखेड नगरपरिषद ६९,२४,५०२ 
७८ अहमदनगर अकोले नगरपंचायत २८,१२,००७ 
७९ अहमदनगर =| कर्जत नगरपंचायत ३८,८२,५१३ 
८० अहमदनगर  । पारनेर नगरपंचायत ३४,३६,५७१ 
८१ अहमदनगर =| aa नगरपरिषद ६६,११,५७९ 
८२ अहमदनगर । अहमदनगर कटकमंडळ ३८,८४,३८८ 
८३ नंदुरबार नंदुरबार नगरपरिषद १,४२, ३०,७७१ 
८४ नंदुरबार शहादा नगरपरिषद ७३,४३,६८५ 
८५ नंदुरबार तळोदा नगरपरिषद ३१,९८,१२३ 
८६ नंदुरबार नवापूर नगरपरिषद ४५,४८,५१५ 
८७ नंदुरबार धडगाव वडफाळे नगरपंचायत १८,८३,१९० 
८८ धुळे धुळे महानगरपालिका ४,६०,९४,३९४ 
८९ धुळे शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषद ९३,१९,१६१ 
९० धुळे दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद ६६,५०,८१७ 
९१ धुळे सिंदखेड नगरपंचायत ३७,२४, ६८२ 
९२ धुळे साक्री नगरपंचायत 26,918,083 
९३ जळगांव जळगांव महानगरपालिका ५,६८,७१,७५५ 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


९४ जळगांव भुसावळ नगरपरिषद २,२६,६८,८६६ 
९५ जळगांव अमळनेर नगरपरिषद १,१९,०९,५४२ 
९६ जळगांव चोपडा नगरपरिषद ८८,५१,७७२ 
९७ जळगांव चाळीसगांव नगरपरिषद १,२१,९५,३३८ 
टे जळगांव पाचोरा नगरपरिषद ७२, ३६,५५१ 
९९ जळगांव फैजपूर नगरपरिषद ३२,९७,७०९ 
१०० | ०० जळगांव यावल नगरपरिषद ६१,८४,३०९ 
१०१ | ०१ जळगांव रावेर नगरपरिषद ३२,७९,६०५ 
१०२ जळगांव सावदा नगरपरिषद २५,१०,१४२ 
१०३ जळगांव पारोळा नगरपरिषद ४६,०७,९६३ 
१०४ जळगांव धरणगांव नगरपरिषद ४३,५५,१९२ 
१०५ जळगांव एरंडोल नगरपरिषद ३७,९४,९७३ 
१०६ जळगांव जामनेर नगरपरिषद ६९,३१,१७२ 
१०७ जळगांव भडगांव नगरपरिषद ६०,५६,३०८ 
१०८ जळगांव वरणगाव नगरपरिषद ४२,१९,४७४ 
१०९ जळगांव बोदवड नगरपंचायत ३६,३१,६२७ 
११० | १० जळगांव मुक्‍ताईनगर नगरपंचायत ३५,९०,९६९ 
| 848 | ११ जळगांव ]ोंदुर्णी नगरपंचायत ४१,२४,७१९ 
११२ जळगांव नशीराबाद नगरपरिषद ४६,९६,७४९ 
993 पुणे बारामती नगरपरिषद १,४६,९०,७७९ 
११४ पुणे ळोणावळा नगरपरिषद ८१,३३,८५८ 
११५ पुणे तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद ७०, २९,४९१ 
११६ पुणे दौड नगरपरिषद ६०,७३,१०६ 
११७ पुणे इंदापूर नगरपरिषद ३२,१५,५९१ 
११८ पुणे शिरुर नगरपरिषद ४६,१२,०८२ 
११९ पुणे जेजुरी नगरपरिषद १९,४८,०४० 
१२० पुणे भोर नगरपरिषद २४,७२,०४३ 
१२१ पुणे सासवड नगरपरिषद ४५,४०,५४३ 
१२२ पुणे आळंदी नगरपरिषद ३६, २८,१४८ 
१२३ पुणे जुन्नर नगरपरिषद ३०,९०,६२४ 
१२४ पुणे राजगुरुनगर नगरपरिषद ३५,४१,०६० 
१२५ पुणे चाकण नगरपरिषद ५४,५६,३२७ 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


१२६ पुणे वडगाव नगरपंचायत २२,३४,३०७ 
१२७ पुणे देहु नगरपंचायत २६,१४,५७७ 
१२८ पुणे माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायत ३१,५४,६६० 
१२९ पुणे मंचर नगरपंचायत २७,९३,११४ 
१३० पुणे पुणे कटकमंडळ €8,98,889 
939 पुणे देहुरोड कटकमंडळ ७०,४९,९५४ 
१३२ पुणे खडकी कटकमंडळ ८७, ८६,०७४ 
१३३ सांगली सांगळी-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ६,३६,१९,१९० 
१३४ सांगली इस्लामपूर नगरपरिषद ९३,६५,१५९ 
१३५ सांगली विटा नगरपरिषद ७६,०७,५५९ 
१३६ सांगली आष्टा नगरपरिषद ७२,५१,३९९ 
१३७ सांगली तासगांव नगरपरिषद ५९,७७,५८० 
१३८ सांगली जत नगरपंचायत ६५,०७,१२१ 
१३९ सांगली कवठे महाकाळ नगरपंचायत २९,२१,९३५ 
१४० सांगली खानापूर नगरपंचायत १५,९८,९०७ 
१४१ सांगली शिरोळा नगरपंचायत २१,८८,३२७ 
१४२ सांगली कडेगांव नगरपंचायत २०,४९,१५४ 
१४३ सांगली पळूस नगरपंचायत ४०,५१,६४३ 
१४४ सातारा सातारा नगरपरिषद १,४५,२३,०८९ 
१४५ नागपूर आटपाडी नगरपंचायत ६०,४२,२७१ 
१४६ सातारा कराड नगरपरिषद ६४,७२,२०७ 
१४७ सातारा फलटण नगरपरिषद ६६,७५,०३२ 
१४८ सातारा रहिमतपूर नगरपरिषद ३४,१५,४५९ 
१४९ सातारा म्हसवड नगरपरिषद ५८,६५,५३९ 
१५० सातारा वाई नगरपरिषद ¥3,23,3§0 
१५१ सातारा पांचगणी नगरपरिषद १९,९९,०९६ 
१५८२ सातारा महाबळेश्वर नगरपरिषद ६५,३२,५४१ 
१५३ सातारा मलकापूर नगरपंचायत ४०,४२३,७२२ 
१५४ सातारा लोणंद नगरपंचायत ३०, ३५,०९४ 
१५५ सातारा कोरेगांव नगरपंचायत ३३,१३,४१७ 
१५६ सातारा मेढा नगरपंचायत ६,६२,८४९ 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


१५७ सातारा पाटण नगरपंचायत १८,२९,७८४ 
१५८ सातारा वडूज नगरपंचायत ३०,४४,५१२ 
१५९ सातारा खंडाळा नगरपंचायत १३,९१,०४३ 
१६० सातारा दहीवडी नगरपंचायत ३२, ३०,८२६ 
१६१ सोलापूर सोलापूर महानगरपालिका ११,८८,६४,७२८ 
१६२ सोलापूर बार्शी नगरपरिषद १,५३,०६,९४२ 
963 सोलापूर पंढरपूर नगरपरिषद १,२३,१३,२७९ 
१६४ सोलापूर करमाळा नगरपरिषद २९,११,१०१ 
१६५ सोलापूर सांगोला नगरपरिषद ६४,१४,१०३ 
१६६ सोलापूर अक्कलकोट नगरपरिषद ४९,०३,६१० 
१६७ सोलापूर मंगळवेढा नगरपरिषद २६,२९,१४५ 
पट सोलापूर मेंदर्गी नगरपरिषद १५,३१, ३७७ 
१६९ सोलापूर दुधनी नगरपरिषद १३,८२,२४४ 
१७० सोलापूर कुर्डुवाडी नगरपरिषद २८,८३,१९८ 
१७१ सोलापूर माळशिरस नगरपंचायत ३८, ३३,०५१ 
१७२ सोलापूर मोहोळ नगरपरिषद ४७, ३०,७१५ 
१७३ सोलापूर माढा नगरपंचायत १८,२८,५५६ 
१७४ सोलापूर अकलुज नगरपरिषद ६१,४५,७८७ 
१७५ सोलापूर नातेपुते नगरपंचायत ३१,०८,७०६ 
१७६ सोलापूर महाळूंग-श्रीपुर नगरपंचायत ३६,३८,६०२ 
१७७ सोलापूर वैराग नगरपंचायत २५,७९,८९२ 
१७८ सोलापूर अनगर नगरपंचायत ३६,४४,१३९ 
१७९ कोल्हापूर कोल्हापूर महानगरपालिका ६,७३,७२, ३४४ 
१८० कोल्हापूर इचलकरंजी महानगरपालिका ३,५०,७५,४७५ 
१८१ कोल्हापूर जयसिंगपूर नगरपरिषद ६०,५६,४८५ 
१८२ कोल्हापूर मलकापूर नगरपरिषद ६,९८,९१० 
१८३ कोल्हापूर मुरगूड नगरपरिषद १७,९८,५६९ 
१८४ कोल्हापूर वडगांव नगरपरिषद ३३,८१,०४९ 
१८५ कोल्हापूर गडहिंग्लज नगरपरिषद ३३,३७,१४१ 
१९९ कोल्हापूर कुरुंदवाड नगरपरिषद ३५,३३,१८७ 
१८७ कोल्हापूर कागल नगरपरिषद ६६,८०,४८० 
१८८ कोल्हापूर हूपरी नगरपरिषद ४०,१६,५१९ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


१८९ कोल्हापूर शिरोळ नगरपरिषद ४१,६८,४९२ 
१९० कोल्हापूर पन्हाळा नगरपरिषद ४,२३,७६४ 
१९१ कोल्हापूर आजरा नगरपंचायत २३,९९,८७७ 
१९२ कोल्हापूर हातकंणगले नगरपंचायत २१,९१,२८० 
१९३ कोल्हापूर चंदगड नगरपंचायत १७,२३,६३४ 
छत्रपती 
१९४ । सिल्लोड नगरपरिषद ८१,२२,९२१ 
; संभाजीनगर a : 
१९५ al पैठण नगरपरिषद ५०,९५,९४८ 
. 9, ्ी 
$ | संभाजीनगर ae 
१९६ तात वैजापूर नगरपरिषद ५२,५२,९८५ 
संभाजीनगर 4 24. 
१९७ wel गंगापूर नगरपरिषद ४०,४७,५७८ 
. 9, > 
संभाजीनगर र र 
छत्रपती खुल्ताबाद 
१९८ रा ल्ताबाद नगरपरिषद २०,४१,१०२ 
संभाजीनगर 
१९९ त्य कन्नड नगरपरिषद ४९,८४,०८५ 
ी »८४,० 
संभाजीनगर 
छत्रपती set es 
200 सभा area सोयगाव नगरपंचायत १०,०८ ,६७१ 
संभाजीनगर 
२०१ ra फुलंब्री नगरपंचायत ३२,३३,९१३ 
Oo : 9 9 
संभाजीनगर 2 
छत्रपती व eae 
२०२ रागा र औरंगाबाद कटकमंडळ २४,९६, ६८२ 
संभाजीनगर 
२०३ परभणी परभणी महानगरपालिका ३,८३,६८,९२७ 
२०४ परभणी गंगाखेड नगरपरिषद ६२,५९,३६८ 
२०५ परभणी सोनपेठ नगरपरिषद १९,६४,५७८ 
२०६ परभणी पूर्णा नगरपरिषद ४३,८३,०७० 
२०७ परभणी मानवत नगरपरिषद ४१,३८,१६४ 
२०८ परभणी सेलू नगरपरिषद ५७,१७,०८८ 
२०९ परभणी जिंतूर नगरपरिषद ६१,२९, ६०८ 
२१० परभणी पाथरी नगरपरिषद ४४,२०,२३२ 
२११ परभणी पालम नगरपंचायत २०,५१,१४५ 
२१२ हिंगोली हिंगोली नगरपरिषद १,१२, ३५,९०० 
२१३ हिंगोली बसमतनगर नगरपरिषद ८५,६६,५५७ 
२१४ हिंगोली कळमनूरी नगरपरिषद ३३,०५,५७१ 
२१५ हिंगोली औंढा नागनाथ नगरपंचायत १९,९१,८०६ 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


२१६ हिंगोली सेनगाव नगरपंचायत ११,८५,८४३ 
२१७ जालना जालना नगरपरिषद ३,६६,२९,४३९ 
२१८ जालना अंबड नगरपरिषद ४१,४७,३६७ 
२१९ जालना भोकरदन नगरपरिषद २९,८२,०३१ 
२२० जालना परतूर नगरपरिषद ४५,९२, ६९७ 
२२१ जालना बदनापूर नगरपंचायत १७,१९,३४१ 
२२२ जालना घनसांवगी नगरपंचायत १७,४५,४८१ 
२२३ जालना मंठा नगरपंचायत २९,७३,१४२ 
२२४ जालना जाफराबाद नगरपंचायत २१,७७,५०८ 
२२५ जालना तिर्थपुरी नगरपंचायत २०, ८३,८०४ 
२२६ नांदेड नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका ६,७२,१९,६५२ 
२२७ नांदेड बिलोली नगरपरिषद २४,३७,२५३ 
२२८ नांदेड उमरी नगरपरिषद १७,१८,४१७ 
२२९ नांदेड मुदखेड नगरपरिषद ३४,०८,३९९ 
२३० नांदेड कंधार नगरपरिषद ३३,२२,११० 
२३१ नांदेड हदगाव नगरपरिषद ३३,३९,५९८ 
२३२ नांदेड धर्माबाद नगरपरिषद ४४,३३,६१८ 
२३३ नांदेड देगळूर नगरपरिषद. ६७,११,०२२ 
२३४ नांदेड कुंडलवाडी नगरपरिषद १७,९२,२७९ 
२३५ नांदेड मुखेड नगरपरिषद ४४,०५,५७५ 
२३६ नांदेड किनवट नगरपरिषद ३८,४१,११२ 
२३७ नांदेड लोहा नगरपरिषद ३७,७८,४५४ 
२३८ नांदेड भोकर नगरपरिषद ४५,७७, २७० 
२३९ नांदेड माहूर नगरपंचायत १९,७२,३६९ 
२४० नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत ३८,९७,०२३ 
२४१ नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत ३५,७५,३१४ 
२४२ नांदेड नायगाव नगरपंचायत २६,६३,४०७ 
२४३ लातूर लातूर महानगरपालिका ४,६१,०१,०९६ 
२४४ लातूर उदगीर नगरपरिषद १,२४,७०, २४१ 
२४५ लातूर अहमदपूर नगरपरिषद ५८,२६,०२१ 
२४६ लातूर निलंगा नगरपरिषद ४८,६१,८६८ 
२४७ लातूर औसा नगरपरिषद ४४,७१,८९१ 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


२४८ लातूर चाकूर नगरपंचायत ३१,४९,५०८ 
२४९ लातूर जळकोट नगरपंचायत १७,९४,८५५ 
२५० लातूर देवणी नगरपंचायत २७,८२,४५५ 
२५१ लातूर शिरुर अनंतपाळ नगरपंचायत २४,९७,८४१ 
२५२ लातूर रेणापूर नगरपंचायत 38,48, ६६८ 
२५३ धाराशिव धाराशिव नगरपरिषद १,६४,६०,५९८ 
२५४ धाराशिव तुळजापूर नगरपरिषद ४१,७२,७३६ 
२५५ धाराशिव उमरगा नगरपरिषद ४३,१५,११५ 
२५६ धाराशिव भूम नगरपरिषद ३९,४६,५८३ 
२५७ धाराशिव परांडा नगरपरिषद २३,७७,२६३ 
२५८ धाराशिव मुरुम नगरपरिषद २२,९९,००६ 
२५९ धाराशिव नळदुर्ग नगरपरिषद २५,७०,९४४ 
२६० धाराशिव कळंब नगरपरिषद ३१,५६,५४६ 
२६१ धाराशिव लोहारा नगरपंचायत १६, २६,७७५ 
२६२ धाराशिव वाशी नगरपंचायत ४२,४२,९९९ 
२६३ बीड बीड नगरपरिषद १,७६,७०, २३५ 
२६४ बीड अंबेजोगाई नगरपरिषद ९१,१४,४२५ 
२६५ बीड परळी वैजनाथ नगरपरिषद १,१०,४८,४१६ 
२६६ बीड माजलगांव नगरपरिषद ६०,२२,३१८ 
२६७ बीड गेवराई नगरपरिषद ४१,२४,२९५ 
२६८ बीड धारुर नगरपरिषद २५,८८,२०४ 
२६९ बीड केज नगरपंचायत ५०,४६,०८९ 
२७० बीड वडवणी नगरपंचायत २२,६१,३८६ 
२७१ बीड आष्टी नगरपंचायत ३१,८६,०७० 
२७२ बीड पाटोदा नगरपंचायत ४१,२२,४९२ 
२७३ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत ९,०९,७३४ 
२७४ बुलढाणा बुलढाणा नगरपरिषद ८३,६२३,०५५ 
२७५ बुलढाणा खामगांव नगरपरिषद १,१६,१८,७९९ 
२७६ बुलढाणा मलकापूर नगरपरिषद ८२,०२,९४४ 
२७७ बुलढाणा ania नगरपरिषद ७२,७०,९५३ 
२७८ बुलढाणा जळगांव जामोद नगरपरिषद ३४,६५,४२१ 
२७९ बुलढाणा मेहकर नगरपरिषद ५५,८४,३०१ 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


२८० बुलढाणा नांदुरा नगरपरिषद ५८,४७,१२३ 
२८१ बुलढाणा चिखली नगरपरिषद ७१,३०,२१५ 
२८२ बुलढाणा देऊळगांव राजा नगरपरिषद ३९,२१,५३१ 
२८३ बुलढाणा लोणार नगरपरिषद २७,९७,७०९ 
२८४ बुलढाणा सिंदखेडराजा नगरपरिषद ३२,९४,१५४ 
२८५ बुलढाणा मोताळा नगरपंचायत १५,७८,९९९ 
२८६ बुलढाणा संग्रामपूर नगरपंचायत १०,२१,१३१ 
२८७ अमरावती अमरावती महानगरपालिका ८,०८, ३५,३०९ 
२८८ अमरावती अचलपूर नगरपरिषद १,३८,७४,७६० 
२८९ अमरावती अंजनगांव सुर्जी नगरपरिषद ६७,९५,८९६ 
२९० अमरावती वरुड नगरपरिषद ६७, ३२,०७७ 
२९१ अमरावती मोर्शी नगरपरिषद ५०,२४,३५६ 
२९२ अमरावती दर्यापूर नगरपरिषद ४४, ६२,६५९ 
२९३ अमरावती चांदूररेल्वे नगरपरिषद २४,३०,४०५ 
२९४ अमरावती चांदुरबाजार नगरपरिषद २२,९०,७७९ 
२९५ अमरावती धामणगांव नगरपरिषद २६,०६, ३३० 
२९६ अमरावती शोंदूरजना नगरपरिषद ३२,३५,५६५ 
२९७ अमरावती चिखलदरा नगरपरिषद ७,४५,६५० 
२९८ अमरावती तिवसा नगरपंचायत ३८,३०,९१४ 
२९९ अमरावती धारणी नगरपंचायत २१,६६,२९१ 
३०० अमरावती भातकुली नगरपंचायत १९,९७,४८३ 
३०१ अमरावती नांदगाव खंडेइवर २७, ६७,०९० 
३०२ यवतमाळ यवतमाळ नगरपरिषद ३,२२,८२,४२२ 
३०३ यवतमाळ दारव्हा नगरपरिषद ३१,२९,९९० 
३०४ यवतमाळ घाटंजी नगरपरिषद २८,९४,५५४ 
३०५ यवतमाळ दिग्रस नगरपरिषद ५६,९२, ६५८ 
३०६ यवतमाळ पुसद नगरपरिषद ८९,१७,०३७ 
३०७ यवतमाळ उमरखेड नगरपरिषद ६६,२२,२४२ 
३०८ यवतमाळ पांढरकवडा नगरपरिषद ३८,२१,२२५ 
३०९ यवतमाळ वणी नगरपरिषद ७२,८०,७७१ 
३१० यवतमाळ नेर-नवाबपूर नगरपरिषद ४३,१५,६४४ 
३११ यवतमाळ आर्णी नगरपरिषद ४६,५७,५३८ 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


३१२ यवतमाळ मारेगाव नगरपंचायत १३,५५,९२८ 
३१३ यवतमाळ महागाव नगरपंचायत १२,५९,५०३ 
३१४ यवतमाळ कळंब नगरपंचायत २९,६९,२६४ 
३१५ यवतमाळ झरी जामणी नगरपंचायत ५,१६,५४८ 
३१६ यवतमाळ राळेगाव नगरपंचायत २४,७३,०८८ 
३१७ यवतमाळ बाभुळगाव नगरपंचायत ८,५६,५४८ 
३१८ यवतमाळ ढाणकी नगरपंचायत २७,०४,१४७ 
३१९ वाशिम कारंजा नगरपरिषद ८५,१०,१६३ 
३२० वाशिम मंगळूरपीर नगरपरिषद ३८,१९,६६२ 
३२१ वाशिम रिसोड नगरपरिषद ४५,३७,०३२ 
३२२ वाशिम वाशिम नगरपरिषद. १,०९,२०,००३ 
323 वाशिम मालेगाव नगरपंचायत ३०,३०,२४० 
३२४ वाशिम मानोरा नगरपंचायत १४, २७,३३४ 
३२५ अकोला अकोला महानगरपालिका १०,०१,५०,००९ 
३२६ अकोला तेल्हारा नगरपरिषद २५, २४,७१३ 
३२७ अकोला आकोट नगरपरिषद १,१४, ६८,०३६ 
३२८ अकोला बाळापूर नगरपरिषद ५४,७१,३३१ 
३२९ अकोला पातूर नगरपरिषद २६,७६,७४२ 
३३० अकोला मुर्तिजापूर नगरपरिषद ४९,६३,१८८ 
३३१ अकोला बा्शिटाकळी नगरपंचायत ३४,७४,९११ 
३३२ नागपूर कामठी नगरपरिषद १,०४,३२,०७७ 
३३३ नागपूर उमरेड नगरपरिषद ६६,५९,०४४ 
३३४ नागपूर रामटेक नगरपरिषद २७, ६४,८२४ 
३३५ नागपूर खापा नगरपरिषद १८,४२,७०३ 
३३६ नागपूर कळमेश्वर नगरपरिषद २८,२०,५१९ 
३३७ नागपूर मोवाड नगरपरिषद १२, ६६,९६४ 
३३८ नागपूर सावनेर नगरपरिषद ३९,६१,७१० 
३३९ नागपूर काटोल नगरपरिषद ५८,००,९४५ 
३४० नागपूर नरखेड नगरपरिषद २६,३८,९३८ 
३४१ नागपूर मोहपा नगरपरिषद ८,७९,९०७ 
३४२ नागपूर कन्हान नगरपरिषद ३४,९२,६१३ 
३४३ नागपूर मौदा नगरपंचायत १७,७७,१५४ 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


३४४ नागपूर महादुला नगरपंचायत २६, ६४,५२७ 
३४५ नागपूर कुही नगरपंचायत १५,१३,७०५ 
३४६ नागपूर हिंगणा नगरपंचायत ११,६२,१२२३ 
३४७ नागपूर भिवापूर नगरपंचायत १६,२५,९९६ 
३४८ नागपूर वानाडोंगरी नगरपरिषद ४९, ६३,७९१ 
३४९ नागपूर पारशिवनी नगरपंचायत १८,७३,६४९ 
३५० नागपूर बुट्टीबोरी नगरपरिषद ४२,२४,००५ 
३५१ नागपूर वाडी नगरपरिषद ६५,७७,१३४ 
३५२ नागपूर बहादुरा नगरपंचायत २४,२५,०७१ 
३५३ नागपूर बेसा-पिपळा नगरपंचायत १७,३९,५५१ 
३५४ नागपूर कांद्री नगरपंचायत १५,११,४३८ 
३५५ नागपूर कामठी कटकमंडळ १९,९१,५५८ 
३५६ भंडारा भंडारा नगरपरिषद १,१४,५९,४१० 
३५७ भंडारा तुमसर नगरपरिषद ५५,६९,०४६ 
३५८ भंडारा पवनी नगरपरिषद २९,९५,५२४ 
३५९ भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत १५,८२,६४२ 
3३६० भंडारा मोहाडी नगरपंचायत १५,४५,२८९ 
३६१ भंडारा साकोली नगरपंचायत ३४,२३,२१६ 
३६२ भंडारा लाखणी नगरपंचायत १७,९३,१९६ 
३६३ गोंदिया गोंदिया नगरपरिषद १,६३,५८,१३६ 
३६४ गोंदिया तिरोडा नगरपरिषद ३५,१७,३०४ 
३६५ गोंदिया आमगाव नगरपरिषद ४८,२०,९७१ 
३६६ गोंदिया देवरी नगरपंचायत २२,०५,८८८ 
३६७ गोंदिया सालेकसा नगरपंचायत १८,१८,३७२ 
३६८ गोंदिया सडक अर्जुनी नगरपंचायत ८,२६,११३ 
३६९ गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत १३,७२,७२१ 
३७० गोंदिया अर्जुनी नगरपंचायत १२,९१,३५७ 
३७१ वर्धा वर्धा नगरपरिषद १,३०,१९,१६८ 
३७२ वर्धा आर्वी नगरपरिषद ५३,०६,३२५ 
३७३ वर्धा हिंगणघाट नगरपरिषद १,२५,०१,०७५ 
३७४ वर्धा पुलगांव नगरपरिषद ४१,११,७४१ 
३७५ वर्धा देवळी नगरपरिषद. २३,३४,०४० 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


३७६ वर्धा सिंदी नगरपरिषद १७, ६४,२७२ 
३७७ वर्धा सेलू नगरपंचायत १६,५९,४५७ 
३७८ वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत ९,२९,८७३ 
३७९ वर्धा आष्टी नगरपंचायत १४,०२,१८९ 
३८० वर्धा कारंजा नगरपंचायत १५,७२,७८८ 
३८१ चंद्रपूर चंद्रपुर महानगरपालिका ३,९८,९१,८०५ 
३८२ चंद्रपूर बल्लारपूर नगरपरिषद १,११,६४,५४६ 
३८३ चंद्रपूर वरोरा नगरपरिषद ६०, ८०,५०३ 
३८४ चंद्रपूर भद्रावती नगरपरिषद ८४,०५,७९७ 
३८५ चंद्रपूर मुल नगरपरिषद ३८,०५,४६६ 
३८६ चंद्रपूर ब्रम्हपूरी नगरपरिषद ५०,१६,९७० 
३८७ चंद्रपूर राजूरा नगरपरिषद ३६,१६,०७७ 
३८८ चंद्रपूर गडचांदुर नगरपरिषद ३७,५३,९७१ 
३८९ चंद्रपूर चिमूर नगरपरिषद ४८,३९,४१८ 
३९० चंद्रपूर नागभीड नगरपरिषद ४८,२४,९१९ 
३९१ चंद्रपूर जिवती नगरपंचायत ८,५२,६४२ 
३९२ चंद्रपूर सावली नगरपंचायत १७,०३,४२२ 
३९३ चंद्रपूर कोरपना नगरपंचायत ६,३१,३६१ 
३९४ चंद्रपूर गोंडपिंपरी नगरपंचायत १०,०६,३६२३ 
३९५ चंद्रपूर पोंभूर्णा नगरपंचायत १२, ३५,५१७ 
३९६ चंद्रपूर शिंदेवाही नगरपंचायत १९,८९,४८७ 
३९७ चंद्रपूर घुग्गस नगरपंचायत ४३,०९,९०४ 
उंट चंद्रपूर भिसी नगरपंचायत १८,०३,९५१ 
३९९ गडचिरोली गडचिरोली नगरपरिषद ७४,१६,६२१ 
४०० गडचिरोळी  । देसाईगंज नगरपरिषद ४३,२०,७२४ 
४०१ गडचिरोली आरमोरी नगरपरिषद ४२३, ६०,२५८ 
४०२ गडचिरोली कोरची नगरपंचायत ५,८५,६६१ 
४०३ गडचिरोली भामरागड नगरपंचायत २६,११,११७ 
४०४ गडचिरोली धानोरा नगरपंचायत १२,९९,२१७ 
४०५ गडचिरोळी  । सिरोंचा नगरपंचायत १६,२१,२११ 
४०६ गडचिरोली  । कुरखेडा नगरपंचायत १०,४८, ६७७ 
४०७ गडचिरोली अहेरी नगरपंचायत २६,२२,८२४ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२३/ प्र.क्र.६९/नवि-४ 


४०८ गडचिरोली एटापल्ली नगरपंचायत २४, 23,083 
४०९ गडचिरोळी  । चामोर्शी नगरपंचायत ३१,२८,९२९ 
४१० गडचिरोली  । मुलचेरा नगरपंचायत ३,६८,५८४ 

एकूण २८६,५०,००,००० 


Digitally signed by MAHENDRA PARBAT DALVI 
MAHENDRA oe 
PAR BAT DA LVI Aa OU = URBAN DEVELOPMENT 


Date: 2023.06.02 15:06:54 +05'30" 


(महेंद्र दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


